लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका- 2098 
च्या कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांना पारिश्रमिक/ 
मानधन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निभत्ता-०५१९/८४८/प्र.क्र.८०/विजा-१अ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०५ एप्रिळ, २०२१. 


संदर्भ :- १) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१/७२७२/ 
लोकसभा निवडणुक/३६/२०१९, दिनांक १०.०७.२०१९. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांचे पत्र क्र.५३४/पो.आ./लो.स.नि.कक्ष/२०२०, 
दि.१६.०६.२०२०. 
प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघासाठी दिनांक ११, १८, २३ व २९ एप्रिल, 
२०१९ अशा चार टप्प्यात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका शांततेत पार पडलेल्या आहेत. 
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण 
होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये, पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोळीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांना निवडणुकीची संवेदनशील, जिकीरीचे आणि दगदगीचे काम अत्यंत 
परिश्रमपूर्वक व जबाबदारीने पार पाडवे लागले. यास्तव, लोकसभा निवडणुका-२०१९ साठी पूर्ण 
वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्‍त केळेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना 
पारिश्रमिक / मानधन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्यातील लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका-२०१९ ची अधिसूचना जारी 
झाल्यापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष 
निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर पडलेला 
निवडणुकीच्या कामाचा ताण, कामाची व्याप्ती व कामाचे दिवस इत्यादी बाबी विचारात घेवून 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट "ब" मधीळ पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना, 
त्यांच्या माहे एप्रिल, २०१९ या महिन्यातील ७ व्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय मूळ वेतन (Basic 
Pay) एवढे पारिश्रमिक/मानधन म्हणून देण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. परंतु, ज्या 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी एक महिन्यापेक्षा म्हणजे ३० दिवसापेक्षा कमी दिवस 
निवडणुकीचे काम केले असेल त्यांना, जेवढे दिवस त्यांनी काम केले असेल तेवढ्या दिवसाचे 
पारिश्रमिक/मानधन देय होईल. ज्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी एक महिन्यापेक्षा म्हणजे 
३० दिवसापेक्षा जास्त दिवस निवडणुकीचे काम केले असेल त्यांना कमाल एक महिन्याचे वेतन 
(मूळ वेतन) देय होईल. अशी रक्‍कम कोणत्याही पोलीस अधिका-यांस / कर्मचा-यास त्यांच्या १ 
महिन्याच्या वेतनापेक्षा (मूळ वेतन ) जास्त असणार नाही तसेच लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका- 
२०१९ साठी सदर मानधन हे एका अधिका-यास / कर्मचा-यास एकदाच देय होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः निभत्ता-०५१९/८४८/प्र.क्र.८०/विजा-१अ 


२. पोलीस महासंचालक यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या 
"परिशिष्ट-अ" मधील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे पारिश्रमिक/मानधन यावर होणारा 
खर्च, “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस, (00) १०९ जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोलीस 
बल, दत्तमत (२०५५ ०१६८), (09) वेतन” या लेखाशीर्षाखाळली सन 2029-2022 या वित्तीय 
वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील सोबत 
जोडलेल्या "परिशिष्ट-ब" मधील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचे पारिश्रमिक/मानधन यावर 
होणारा खर्च, मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस, (02) शहर पोलीस, (02) (09) शहर पोलीस - 
आस्थापना, दत्तमत (२०५५ ००९७) (०१) वेतन” या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२०२२ या वित्तीय 
वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील 
सोबत जोडलेल्या "परिशिष्ट-अ" मध्ये नमूद केलेल्या पोलीस उप महानिरिक्षक, अपर पोलीस 
अधिक्षक, कार्यालय अधिक्षक, प्रमुख लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक तसेच पोळीस 
आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील सोबत जोडलेल्या "परिशिष्ट-ब" 
मध्ये नमूद केलेल्या प्रशासकिय अधिकारी, प्रमुख लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक या 
पदांवर कार्यरत असलेले कर्मचारी, हे पोलीस संवर्गातील आहेत किंवा कसे याबाबत खातरजमा 
करावी. तसेच संबंधित कर्मचा-यांनी निवडणूक कर्तव्यावर काम केले आहे याची प्रथम खातरजमा 
करण्यात यावी. 


५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या 
अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील सर्व पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांना पारिश्रमिक / 
मानधन हे सन २०२१-२०२२ या वित्तीय वर्षात अदा होईल याची दक्षता घ्यावी. 


६. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने तसेच वित्त विभागाच्या 
अनौचारीक संदर्भ क्र. ५२/२०२१/व्यय-७, दिनांक २५.०१.२०२१ अन्वये त्या विभागांच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर sea निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१५/.॥१0/9॥॥.9०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०४०५१५५६३२३१२९ असा 
असून डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sanjay Dagadu Khedekar 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
De 


it, postalCode=400032, st=Mahi 


Sanjay Dagadu Goverment Of ahaa, oto 
Khedekar 2rd sey nee 
(संजय खेडेकर) 
महाराष्ट्र शासनाचे उप सचिव 
प्रत, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


anes निर्णय क्रमांकः निभत्ता-०५१९/८४८/प्र.क्र.८०/विजा-१अ 


र्‌. 


१०.प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
११. 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

१३.महाळलेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
१४. 
. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
१६. 
.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / बांद्रा. 
१८. 


१५ 


ae 


१७ 


१९ 


. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
. सर्वमा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
. महाराष्ट्रातील सर्व मा. संसद सदस्य. 


मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान सभा / विधान परिषद. 


. सर्व मा. विधानसभा सदस्य / मा. विधान परिषद सदस्य. 
. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 


प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक. 


सर्व पोलीस अधीक्षक. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२०. 
२१. 
२२. 


वित्त विभाग, व्यय-४ / व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
सामान्य प्रशासन विभाग, का. क्र. ३३, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (कार्यासन विज्ञा-१ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निभत्ता-०५१९/८४८/प्र.क्र.८०/विजा-१अ 


परिशिष्ट -अ 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अखत्यारील घटक कार्यालयातील पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पारिश्रमिक/मानधनाचे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदनाम एकूण अधिकारी | एकूण मुळ वेतनाची 
/ कर्मचारी रक्‍कम (रुपये) 
Pe | पोलीस महासंचालक p २,२४,४००/- 
२. | अपर पोलीस महासंचालक P80 २०,८८,२००/- 
३. । विशेष पोलिस महानिरीक्षक १४ २३,८०,७००/- 
४. । पोलीस उप महानिरीक्षक Laer 94,192, §00/- 
५. | पोलीस उप आयुक्‍त / पोलीस अधिक्षक ७६ &¥,88,820/- 
६. | अपर पोलीस अधिक्षक ३९ २८,१५,५००/- 
७. | सहायक पोलीस अधिक्षक (Prob.) ०५ २,८९,०००/- 
सहायक पोलीस आयुक्त / पोलिस उप २७२ १,९६,३७,४६४/- 
अधिक्षक 

९. | पोलीस निरीक्षक ७०८ ४,९४,८६,५७६/- 
Pace सहायक पोलीस निरीक्षक ४१७ २,१०,९०,०३४/- 
धि पोलीस उप निरीक्षक १८६ ८२,९०,०००/- 
१२. | पोलीस महासंचालक यांचे उप सहायक कशकदा ६७,७००/- 
१३. | कार्यालय अधिक्षक 03 9,68, 800/- 
१४. | सहायक पोलिस उपनिरीक्षक १४१ 6 2,(9§,220/- 
१५. | पोलीस हवालदार ६३४ २,४८,६२,३२९/- 
१६. | पोलीस नाईक ८४१ २,८२,०४,१७१/- 
१७. । पोलीस शिपाई ९१० २,५४,२५,९९४/- 
१८. | प्रमुख लिपिक 10१ ३८,७००/- 
१९. | वरिष्ठ लिपिक ०८ २,३८,२००/- 
२०. | कनिष्ठ लिपिक ०५ १,०९,५००/- 
एकुण ४२८३ १९,९७,११,६०८/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


anes निर्णय क्रमांकः निभत्ता-०५१९/८४८/प्र.क्र.८०/विजा-१अ 


परिशिष्ट -ब 


पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारील घटक कार्यालयातील पोलीस अधिकारी व 


कर्मचारी यांच्या पारिश्रमिक/मानधनाचे विवरणपत्र. 


अ.क्र पदनाम एकूण अधिकारी | एकूण मुळ वेतनाची 
/ कर्मचारी रक्‍कम (रुपये) 

१. | पोलीस आयुक्त p09 2,28, 800/- 
२. | सह पोलीस आयुक्त p08] १,८८,२००/- 
३. | अपर पोळीस आयुक्त ०२ २,६१,८००/- 
४. | पोलीस उप आयुक्त ०८ ६,९७,३००/- 
५. | सहाय्यक पोलीस आयुक्‍त ०६ ५,२४,८००/- 
६. । पोलीस निरीक्षक १०८ ७८,४४,०५०/- 
७. । सहायक पोलीस निरीक्षक ७६ ३८,३५,३२०/- 
८. | पोलीस उप निरीक्षक 936 ६२,२९,८२०/- 
९. । सहायक पोलीस उप निरीक्षक ४४ २०,८६,९००/- 
| qo. | पोलीस हवालदार १८७ ८०,१४,६८०/- 
Ea पोलीस नाईक १८५ ६८,८१,३८०/- 
१२. | पोलीस शिपाई ४७५ १,४१,४१,३५०/- 
१३. । प्रशासकिय अधिकारी p08 ५७,९००/- 
१४. | प्रमुख लिपिक p09 44,2 00/- 
१५. | वरिष्ठ लिपिक ०५ १,६२,४६०/- 
१६. | कनिष्ठ लिपिक i ४७,१००/- 
qo. | कार्यालयीन शिपाई p09 १७,०००/- 

एकुण १२३८ ५,१२,६६,३६०/- 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


